पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २० जुले, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १४ जून, 2023 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३), (४) व (५) येथील शासन निर्णयान्वये रु.५.८७ कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात 
घेऊन कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये १,५६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी छप्पन्न 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

अ. जिल्हापरिषद संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
ee रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & व 
1 १_| नांदेड ४९ २८,००,०००/- | रूपये अठ्ठावीस लाख फक्त 
२ | रत्नागिरी २८ १८,००,०००/- । रूपये अठरा लाख फक्‍त 
3 | रायगड १९ १०,००,०००/- । रूपये दहा लाख Had 
४ ।ठाणे २४ १३,००,०००/- | रूपये तेरा लाख Had 
५ | पालघर १३ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्त 
६ । औरंगाबाद ८४ ४५,००,०००/- । रूपये पंचेचाळीस लाख फक्‍त 
७ | जळगांव ष्‌ २३,००,०००/- । रूपये तेवीस लाख फक्‍त 
८ | अकोला १५ १०,००,०००/- | रूपये दहा लाख Had 
९ | भंडारा ७ ४,००,०००/- | रूपये चार लाख Hat 

एकूण २९६ १,५६,००,०००/- | एक कोटी छप्पन्न लाख Hat 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. 

३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 

४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 

५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या F Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 
ट्र वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 
0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 
र. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०११५११२४०२८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WATER SUPPLY AND SANITATION 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e91 7ffi 
Jef512d7e8fa2e49d93adbbSad. 
postalCode=400032, st=Maharashtr: 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णाळय आवार, मुंबई. 

निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक २० जुले, 2023 
सोबतचे विवरणपत्र 


कर्मचा-याचे नाव सेवा निवृत्ती दिनांक 


ie 


1 a र 
aati 
७ क्र सतनगूकलचक्ल [र 
द्य 
जान 
Na [र 


चककत 

a श्र सितारम लडकूपाटील मिर 
रायगड जिल्हा परिषद 

क्क 


३१.०५.२०२४ 

मजूर ३१.०७.२०२५ 
is 

३०.०६.२०२५ 

३०.१०.२०२९ 


७ hc 
ल pasar [र 
नर 


भगवान व मजूर ३१.०८.२०३२ 
२०.०९,२०२० 
२१.०५.२०२७ 
२१. 


जळगांव जिल्हा परिषद 


RTT 
i त्र रकाव्नक्कतटल 
) 
eee 


परमल कामगार ३१.०३.२०३२ 
श्रा. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 
श्र. भागवत चं पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 


क 
क 
A Ta शर लता 
क 
1 क्रजरक्ाज्शकरन 


२१.०३.२०३८ 


PE 


रन 
Ei 
3¢ प युवराज प ३१.०३.२०४६ 

वन क्र म्लेशवव्दलाशर 
a 
aaa 
z 
z 
४८ य खंडू प ३१.०५.२०४५ 

जर 
pare 
भन 
IDS Ss 


श्री. जितेंद्र मातंड चव्हाण ३०.०७.२०२८ 


म. a eT मर 
क्र कतातमिकामेर 
जिल्हा परिषद 
१ paired FE 
२ णुसिंह ठाकूर ३१.०१.२०२७ 
३०.०४.२०२८ 
३०.०४.२०२३२ 
खुशाल गणपतो इं ३१.०७.२०२९ 


oon ar 
८ क्र फवजजल्लमलस्कन ककव 
चेकवर 
a pasar किकवा 
ar 


शामराव देवला जाधव चोकोदारा ३१.०५.२०२६ 


क] क्र कहर आसिकनहनदवासर मन 
८ क्रशत्वाशअरकर ककत 
केकवर 
a a 
नर 


२ 


श्री. UPA BY भरकडे ३१.०५.२०२४ 


ग 

गजर 

नज 
३७ श्री. बाळाजी कोंडीबा कल्याणकर ३१.०३.२०२७ 


अकोला जिल्हा परिषद 
nom 
८ 


eal 
श्री. कि. गो. बुंदे मजुर ३०.११.२०२८ 


क्रय रिडले RAR 


श्री. वि. रा. देशमुख मजुर 5: 


३०.०६.२०२४ 
३१.१०.२०२४ 
३०.०४.२०२६ 
३१.०५.२०२३ 
३१.०५.२०२८ 
३१.०५.२०२६ 
३१.०५.२०२३ 
३०.०६.२०२६ 
३०.०४.२०२३ 
३०.०९.२०२४ 
३१.०५.२०२५ 
३०.०६.२०२७ 
३१.०७.२०२३० 
३०.०६.२०२८ 
३०.०४.२०३१ 
३१.०८.२०२३ 
३१.०५.२०२५ 
२८.०२.२०२७ 


रू [त्र अशोक रघुनाथ विकणे 


श्री. एस. डी. महाकाळ ३१.०३.२०२७ 


१४ 
१५ 


पु 


२ 
१ 


2 


( 
१ 
१ 
१ 
१ 


tof 
4 
& 
9 
८ 
९ 


१ 
१ 
१ 


Udi २८.०२.२०२८ 


Ae जागर 
हा 


२२ श्री.आर. वाय. म ३१.०३.२०२३ 


आर 


श्री. प्रल्हाद विश्वनाथ आम व्हॉल्वमन २८.०२.२०२३ 


र 

z 

a 

र 
A ERE ao 


8७ 
भर 
जन 
E 


५५ श्री. एस. एस. ठाकुर व्हाल्वमन ३१.०७.२०३० 
श्री. आर. बी. आढाव व्हाल्वमन ३१.१२.२०२३ 


६७ |S. गंगाधर भाऊराव ठोबरे ३१.०३.२०२८ 


३१.०५.२०२७ 


ळर 
9 
शमनर ATE 
9 
र 


बबख बखा पठाण व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 


जवस 

a 

z 
पालघर 

3 क्र आकतवननजव्लतार जूर 

a 

A निर 


opener नचर 
आत्माराम पाटील ३०.०६.२०३२ 


द्या 
ca 
eRe निर 


भंडारा 
श्री. एम. के. बिरे २८.०२.२०२८ 
श्री. एम. एम. ३०.११.२०२४ 


२ 


३०.११.२०२२ 


श्री. एस. एस. रिना पंपचाळक ३१.१०.२०२७ 


GANESH 
NIVRUTTI 
PAWAR 


TUT पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


